राज्य योजना सन २०२३-२४ 
निसर्ग संरक्षण व वन्यपश्ु व्यवस्थापन (कार्यक्रम) 
(२४०६ ०७७५) अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२४. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१, दिनांक 
०७.०६.२०२३. 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१, दिनांक 
१२.०९.२०२३. 
४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१, दिनांक 
१३.११.२०२३. 
५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१, दिनांक 
१८.११.२०२३. 
६. महसूल व वन विभाग, शासन पत्र क्रमांक डब्ल्यूएलपी -०४.२३/प्र.क्र. १४८/फ-१, दिनांक 
०७.१२.२०२३. 
७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. १९ (भाग-२)/७९२/२०२३-२४, दिनांक १२.१२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाकरिता निसर्ग संरक्षण व वन्यपश्ु व्यवस्थापन (कार्यक्रम) (२४०६ ०७७५) 
या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. ५८००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन दिलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२३ ला अनुसरुन 
सन २०२३-२४ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
३. संदर्भ क्रमांक २, ३, ४ व ५ च्या शासन निर्णयान्वये आतापर्यंत उपरोक्‍त योजनेंतर्गत रु. २३०८.१८ 
लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
8. संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन पत्रान्वये Bringing Back the apex seavengers reintroducing 
Critically Endangered Vulture in select Tiger reserves of Maharashtra, India हा रु. 
१,९३,२२,६४४/- इतक्या रक्कमेचा 3 वर्षांकरीता प्रकल्प राबविण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. 
तसेच संदर्भ क्रमांक ७ च्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ करीता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निसर्ग संरक्षण व AUR] व्यवस्थापन (कार्यक्रम) (२४०६ 
०७७५) या योजनेअंतर्गत रू. १२५१.३९ लक्षचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने 
शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ परिपत्रक विचारात घेता संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन पत्रान्वये 
दिलेली मान्यता व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी संदर्भ क्रमांक ७ च्या पत्रान्वये केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु 
व्यवस्थापन (२४०६-०७७५) या लेखाशिर्षांतर्गत रु. २८३.८६ लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या 
सहपत्रानुसार खालील अटी व शर्तीचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१ 


।. सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन २०२३-२४ मध्ये लेखाशिर्ष मुख्य लेखाशिर्ष 
२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, ११० - वन्यजीवाचे संवर्धन (००) (०२) निसर्ग संरक्षण व FIA 
व्यवस्थापन (२४०६ ०७७५) अंतर्गत उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त 
होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 

॥. संदर्भ क्रमांक ६ च्या पत्रामध्ये नमूद कार्यबाबींचा सदर योजनेमध्ये समावेश होत असल्याची 
खातरजमा करुन तसेच प्रस्तावातील नमूद कार्यबाबींची निकड लक्षात घेवून अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी आपल्या स्तरावर 
निधी वितरीत करावा. 

॥. संदर्भ क्रमांक ४ च्या शासन पत्रान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या आराखड्यातील कार्यबाबींवर 
निधी खर्च करण्यात यावा. 

IV. 06 पोर्टलवरुन आवश्यक ती प्रक्रिया राबवून खरेदीची प्रकिया करण्यात यावी. 

१. योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी 
खर्ची करण्यात यावा. 

१. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात 
यावा. 

Vil. वित्त विभागाने साहित्य व इतर खरेदीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या प्रचलित 
शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करुन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निधी वितरीत करावा. 

Vil. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ चे काटेकोर पालन करावे. 

२. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२.०४.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०२१६०९४६०६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb6361f3ab6258c7e318f8c 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 

प्रत, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. /पूर्व, नागपूर. 

५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), गडचिरोली / धुळे. 

६. वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली. 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१ 


७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर / पेंच व्याघ्र प्रकल्प, 
नागपूर /सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर. 

८. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), सिरोंचा / धुळे. 

९. उप वनंरक्षक (वन्यजीव), नाशिक. 

१०. विभागीय वन अधिकरी (वन्यजीव), छत्रपती संभाजीनगर. 

११. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

१२. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKK 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०६.२३/प्र.क्र. १८३/फ-१, दिनांक :- 
०२.०२.२०२४ सोतबतचे सहपत्र. 
(रु लाखात) 


प्रस्तसावाची 
वनविभाग वितरीत निधी 


अ.प्र.मु.व.सं. (वजी), नागपूर. 


वि.व.अ. (वजी), छत्रपती 
संभाजीनगर 


HAAN. (TH, मुंबई. 
STR (राधानगरी अभयारण्य) 
उप वनसरंक्षक (वजी) नाशिक 


व.सं. (प्रा) गडचिरोळी. । उप वनसरंक्षक (प्रादेशिक) सिरोंचा 


व.सं. (प्रा) धुळे. उप वनसरंक्षक (प्रादेशिक) धुळे 


शासन पत्र क्रमांक चा eee 
seater य -अंधारी व्याघ्र Wee 
ब्ल् -०४.२३/प्र.क्र. 


१४८/फ-१, दिनांक 
०७.१२.२०२३ अन्वये पेंच व्याघ्र प्रकल्प 
दिलेल्या मान्यतेनुसार 


438.48 


RaEKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


